अंगणवाडी सेविका, मिनी अंगणवाडी सेविका, मदतनीस 
यांचे मानधन जुन्या पध्दतीने आहरित करुन अदा 
करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०१५/प्र.क्र.२७९/का.६ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : 9 नोव्हेंबर, २०१८ 


वाचा :- (१ महिला व बाल विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०१५/प्र.क्र.२७९/का.६, 
दिनांक १४ फेब्रुवारी २०१७ 


(२) महिला व बाल विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०१५/प्र.क्र.२७९/का.६, 
दिनांक ७ मार्च २०१७ 


(३) महिला व बाल विकास विभाग झासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०१५/प्र.क्र.२७९/का.६, 
दिनांक १ जुले २०१७ 


(४ महिला व बाल विकास विभाग झासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०१५/प्र.क्र.२७९/का.६, 
दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१७ 

(५) आयुक्‍त,एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना,नवी मुंबई यांचे पत्र क्रमांक एबाविसेयो/ 
का-३/लेखा/६७५/२०१७-१८,दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१८ 

(६) महिला व बाळ विकास विभाग झासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०१५/प्र.क्र.२७९/का.६, 
दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१८ 

(७ आयुक्‍्त,एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना,नवी मुंबई यांचे पत्र क्रमांक एबाविसेयो/ 
का-३/लेखा/२१८८/२०१८-१९,दिनांक १२ जून २०१८ 


(८) महिला व बाल विकास विभाग झासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०१५/प्र.क्र.२७९/का.६, 
दिनांक १३ जून २०१८ 


(९) आयुक्‍्त,एकात्मिक बाळ विकास सेवा योजना,नवी मुंबई यांचे पत्र क्रमांक एबाविसेयो/ 
का-३/लेखा/३५२४/२०१८-१९,दिनांक २६ सप्टेंबर २०१८ 
शासन निर्णय:- 

PFMS प्रणालीव्दारे मानधन सेविकांच्या बँक खात्यात थेट जमा करण्याची कार्यपध्दती प्रायोगिक तत्वावर 

फेब्रुवारी-२०१७ पासून सुरु करण्याबाबत आयुक्‍तालयास सूचना देण्यात आल्या होत्या. तथापि काही तांत्रिक 
अडचणीमुळे त्यांना PFMS प्रणालीत मानधन अदा करणे शक्‍य झालेले नसल्यामुळे माहे एप्रिल-२०१८ ते जुले - 
२०१८ या मधील सेविकांचे मानधन जुन्या पध्दतीने कोषागारातुन आहरीत करुन अदा करण्यास झासनाने वेळोवेळी 
मान्यता दिलेली आहे. 
२. राज्यात अंगणवाडी सेविका/मदतनीस /मिनी अंगणवाडीसेविकांची मंजूर पदसंख्या २ लाख ७ हजार इतकी 
असून १,९७,०९६ कार्यरत सेविकांपैकी आता पर्यंत १,९२,७६० अंगणवाडी सेविका/मदतनीस /मिनी अंगणवाडी 
सेविकांचे मानधन PFMS प्रणालीत अदा करण्यात आलेले आहे. अद्याप ४३३६ सेविकांनी बँक खाती आधार कार्डशी 
संलग्न न केल्यामुळे त्यांचे माहे ऑगस्ट-२०१८ पासूनचे मानधन अदा करता आलेले नाही असे आयुक्‍्त,एकात्मिक 
बाल विकास सेवा योजना,नवी मुंबई यांनी दिनांक २६ सप्टेंबर २०१८ व दिनांक ३१/१०/२०१८ च्या पत्रान्वये कळविले 
आहे. ( सोबत जिल्हा निहाय यादी जोडली आहे. 


झासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०१५/प्र.क्र.२७९/का.६ 


३. सेविकांना दरमहा त्यांचे मानधन वेळेत मिळणे आवश्‍यक आहे. वारंवार सूचना देऊनही अद्याप चार हजार 
तीनशे छत्तीस सेविकांचे मानधन PEMS प्रणालीत अदा करणे आयुक्‍तालयास BWR झालेले नाही. सदर बाब अतिशय 
गंभीर आहे. ज्या महिला व बाल विकास अधिकारी (जि.प.) ,बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण/आदिवासी ) 
प्रकल्प तसेच बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (नागरी) यांच्याकडून सदर कामकाज पुर्ण करुन घेण्यास हलगर्जीपणा 
अथवा टाळाटाळ होत आहे. ज्या अंगणवाडी सेविका/मदतनीस/मिनी अंगणवाडी सेविका PFMS प्रणालीत खाते 
जोडणी करण्यास सहकार्य करीत नसतील तर संबधित अधिका-यांबरोबरच अंगणवाडी सेविका/मदतनीस/मिनी 
अंगणवाडी सेविका यांच्यावर देखिल जबाबदारी निश्चित करुन त्यांच्याविरुध्द मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिल्हा 
परिषद) तसेच आयुक्त,एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना,नवी मुंबई यांनी तात्काळ शिस्तभंगाची कारवाई करावी. 
व केलेल्या कार्यवाहीचा अनुपालन अहवाल तात्काळ शासनास सादर करावा. वारंवार ऑफलाईन मानधन अदा 
करण्याची करण्यात येणारी मागणी ही शिस्तिला व नियमाला धरुन नाही. सेविकांचे मानधन वेळेत अदा व्हावे 
यासाठी शेवटची संधी म्हणून ज्या अंगणवाडी सेविका/मदतनीस /मिनी अंगणवाडी सेविकांचे बँक खाती 
आधारकार्डशी संलग्न झालेली नाहीत अशा सेविकांचे माहे ऑगस्ट-२०१८ ते डिसेंबर -२०१८ या कालावधीमधील 
मानधन जुन्या पध्दतीने आहरीत करुन अदा करण्यास शासन मान्यता देत आहे. सदर कालावधीत 
आयुकक्‍्त,एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना,नवी मुंबई यांनी जिल्हा परिषद स्तरावर विशेष मोहिम राबवुन 
सेविकांची बँक खाती आधार कार्डशी संलग्न करुन त्यांचे मानधन PFMS प्रणालीत अदा करावे. मात्र दिनांक १ 
जानेवारी-२०१९ पासून सेविकांचे मानधन PFMS प्रणालीतच अदा करण्यात यावे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८११०११४३४०३९३३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Lalsing meets 


25. 


; 
a 77५ A 
serialNumber=4ca059ab7b8d64aaf749fe58e0a7 14a015f521cb28fd2204e4 
Ramchandra G Ujal sit tet 
Date: 2018.11.01 14:44:44 +05'30' 


(ला.रा.गुजर ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


‘tra, ou=Women And Child 


le=40003: arashtra, 
5793924cf2a352b44266d360de02a2494e1a644 


प्रत, 
) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
) मा. मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
) मा. मंत्री / राज्यमंत्री, महिला व बाल विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्य 
५) प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई 
) सचिव (महिला व बाल कल्याण विभाग), मंत्रालय, मुंबई 
) सचिव, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) अपर मुख्य सचिव (वित्तीय सुधारणा),वित्त विभाग,मंत्राळय,मुंबई 
) प्राचार्य, अंगणवाडी कार्यकर्ती प्रशिक्षण केंद्र (सर्व) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०१५/प्र.क्र.२७९/का.६ 


१०) आयुकत, महिला व बाल विकास, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

99) आयुकक्‍त,एकात्मिक बाल विकास सेवा योजन,नवी मुंबई 

१२) सर्व विभागीय आयुक्‍त 

१३) सर्व जिल्हाधिकारी 

१४) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 

१५) सर्व महानगरपालिका आयुक्‍त, महानगरपालिका 

१६) सर्व विभागीय उपायुक्त, महिला व बाल विकास 

१७) सर्व जिल्हा महिला व बाळ विकास अधिकारी 

१८ सर्व मुख्य अधिकारी, नगरपालिका, 

१९. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर 
२१. महासंचालक, राजमाता जिजाऊ माता-बाल आरोग्य व पोषण Ar, मुंबई 
२२. सर्व महिला व बाल विकास अधिकारी ( जिल्हा परिषद) 

२३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

२४. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी मुंबई 

२५. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

२६. सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी ( ग्रामीण/नागरी/आदिवासी ) 

२७. निवड नस्ती (कार्यासन ६) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


Division Active Sevika 
लन त्य पय A (Oe abe Pare क 
M 5905 107 
ee al 5266 
pe a ee ee ee 
a डा 40 
5675 | 8 
2163 
ed 3583 
eae 120 
[____ | NANDED 257 
a el 3890113931 28 360 4७ 
ee eed 3431 
rs i lee ee हवन 
a 1639 
pases 140 
aan. 
Ee eed 5393 
refed 5022 
i aie 2766 2749 276] 
pC THANE 6366 6282 
eae पक्क (ae aera (ine eet 
fp 2617 
5512 5436 | 
P___|GadcHiROL 
ae 3318 15 
८ २00 6136 AG 
Pee ed 
ene ees eee es 
ae 109 
oe 
[atone 35] 
aa 295 
| rr nn) 116 
Bree eae ee ee le स 
ew 56 
ered 128 
ae 
DS een 3 8568 
Pees eee 5. त 8157 56 100 
eee 197096 


